“महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र 
(MRSAC), नागपूर”च्या संचालक (Director) 
पदावर डॉ. अशोक कुमार जोशी, शास््रज्ञ/ 
अभियंता “(जी)”, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन उपयोजन 
केंद्र, SA (ISRO), अंतरिक्ष विभाग, बैंगळूरु यांची 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- सुसंके-२०२०/प्र.क्र.५३/का.१४१८, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १९ मे, २०२१ 


वाचा: 


१) नियोजन विभाग, शासन आदेशा क्र.सुसंके-१०१२/प्र.क्र.९१/का.१४२७, दि.४.२.२०१३ 


२) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.सुसंके-१०१५/प्र.क्र.२२०/का.१४२७, दि.१५.३.२०१६ 


३) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.सुसंके-१०१७/प्र.क्र.११८/का.१४१८, दि.३१.३.२०१८ 


४) नियोजन विभाग, शासन आदेश क्र. सुसंके-२०१९/प्र.क्र.१५२/का.१४१८, दि.२७.३.२०२० 


शासन आदेठा- 


“महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र (MRSAC), नागपूर” च्या संचालक (Director) 


पदावरुन डॉ. Ysa नित्यरंजन दास, शास्त्रज्ञ/'अभियंता “एसएफ”, प्रादेशिक सुदुर संवेदन 


उपयोजन केंद्र , नागपूर, यांना संदर्भ क्र.४ चा शासन आदेशा दिनांक २७.३.२०२० अन्वये दिनांक 


३१.३.२०२० (म. नं) राज्य शासनाच्या प्रतिनियुक्ती वरील सेवेतून कार्यमुक्त करण्यात आले होते. 


२. “महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र0॥३5॥५७), नागपूर” च्या संचालक (Director) या 


रिक्‍त झालेल्या रु. ३७४००-६७००० (पी.बी.-४) + ग्रेड वेतन रु.८९००/- या वेतन संरचनेतील 


पदावर डॉ. अशोक कुमार जोशी, शास्त्रज्ञ/अभियंता “जी” राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, FUT (ISRO) 


अंतरिक्ष विभाग, बैंगळूरु यांची दिनांक १.६.२०२१ पासून प्रतिनियुक्तीने या शासन आदेशा द्वारे 


नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


डॉ. अशोक कुमार जोशी, शास्त्रज्ञ/अभियंता “जी” राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, FAT (ISRO) 


अंतरिक्ष विभाग, बैंगळूरु यांनी दिनांक १/६/२०२१ पासून महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र 


(MRSAC), नागपूर” च्या संचालक (Director) या Rat पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यापासून त्यांची 


शासन निर्णय क्रमांकः सुसंके-२०२०/प्र.क्र.५३/का.१४१८ 


२ वर्षाकरिता प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. त्यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या अटी व शर्ती 


स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


३. “महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र (MRSAC), नागपूर” च्या संचालक (Director) या 


पदावर डॉ. अशोक कुमार जोशी, शास्त्रज्ल/अभियंता “जी” राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, इस्रो (ISRO) 


अंतरिक्ष विभाग, बैंगळूरु यांनी “दिनांक १.६.२०२१ पासून पदभार स्विकारल्यावर श्री. 


दि.म.कोलते, सिनिअर रिसोअर्सेस सायंटिस्ट, महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र (MRSAC), 


नागपूर च्या संचालक (Director) “महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र(॥॥5$/0), नागपूर* या 


पदाचा अतिरिक्त कार्यभार आपोआप संपुष्टात येईल. 


8. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हा शासन निर्णय 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०५१९१६२२३९०७१६ असा आहे. हा STAT 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Vijesing Fattesing ४ 


Vijesing 

Fattesing Vasave ८: oe 
(वि. फ. वसावे) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति:- 
१) डॉ. अशोक कुमार जोशी, शास्त्रज्ञ/अभियंता “जी” राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, FAT (ISRO) 
अंतरिक्ष विभाग, बैंगळूरु 
२) श्री. दि.म.कोलते, सिनिअर रिसोअर्सेस सायंटिस्ट, महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र 
(MRSAC), नागपूर 


प्रत, 
१.मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 
२.मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३.मा. उपमुख्यमंत्री, यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४.मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
५.मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६.मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/ विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुसंके-२०२०/प्र.क्र.५३/का.१४१८ 


७.मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

८.मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

९.सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य 

१०.मा.मुख्य सचिव तथा अध्यक्ष नियामक मंडळ महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र,नागपूर 

११.अध्यक्ष , इस्रो तथा सचिव, अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान 
संगठण, अंतरिक्ष भवन, न्यू बी.ई.एल.रोड, बेंगळोर-४६०२३१ 

१२.महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र, नागपूर च्या नियामक मंडळाचे सदस्य (सर्व) 

१३.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, (सर्व) मंत्रालयीन विभाग, मुंबई 

१४.सर्व विभागीय आयुक्‍त, नागपूर, पुणे, अमरावती,औरंगाबाद,नाशिक,कोकण 

१५.मा. मंत्री/मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

१६.प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

१७.प्रधान महालेखापाल (लेखापरिक्षक), मुंबई/नागपूर 

१८.जिल्हाधिकारी, (सर्व) 

१९.नियोजन विभागाचे उप सचिव (सर्व) मंत्रालय, मुंबई 

२०. जिल्हा परिषदांचे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (सर्व) 

२१.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

२२.प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन Ha(MRSAC), नागपूर 

२३. निवड नस्ती.(का-१४१८) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


